दहशतवाद विरोधी पथकाचे तत्कालीन प्रमुख कै.हेमंत 
करकरे यांना उत्तेजनार्थ योजनेनुसार विशेष गट विमा 
योजनेची रक्‍कम विशेष बाब म्हणून अदा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-ईएसटी-०३०९/प्र.क्र.३३/वि.शा. ४. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक - १८ फेब्रुवारी, २००९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक-एसएसए-९००३/१५/वि.शा.४, दिनांक ८ जुले,२००४. 
२) शासन निर्णय क्रमांक-एसएसए-१००३/१५/भाग-३/बि.शा. ४. दिनांक ९ नोव्हेंबर, २००५. 

राज्यात दहशतवाद विरोधी पथकाची स्थापना करण्यात आली असून या 
पथकासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक या पदासह एकूण २६ पदे संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांक ८ जुलै, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आली आहेत. या २६ 
पदांपैकी विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कार्यालयीन पदे वगळून उर्वरित २० पदांना दिनांक ९ 
नोव्हेंबर, २००५ च्या शासन निर्णयानुसार उत्तेजनार्थ योजना लागू करण्यात आली. या 
उत्तेजनार्थ योजनेनुसार पोलीस उप आयुक्त व वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांना रु.१० लक्ष, 
पोलीस निरीक्षक ते सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त दर्जाच्या अधिका-यांना रु.७.५० लक्षे आणि 
पोलीस उप निरीक्षकांना रु. cera विशेष गट विमा काढण्याचा व या विम्याच्या हप्याची 
रक्‍कम शासनाने भरण्याची सवलत देण्यात येते. ही योजना दहशतवाद विरोधी पथकाचे 
प्रमुख तथा विशेष पोलीस महानिरीक्षक या पदास लागू नसली तरी मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी 
हल्ल्याचे वेळी दहशतवाद विरोधी पथकाचे तत्कालीन प्रमुख तथा विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
कै.हेमंत करकरे दहशतवाद्यांचा सामना करताना शहीद झाले. ही बाब विचारात घेऊन जर 
दहशतवाद विरोधी पथकाचे प्रमुखांना उत्तेजनार्थ योजना लागू केली असती तर विशेष गट 
विमा योजनेपोटी जी रक्कम त्यांना मिळाली असती तेवढी रक्‍कम एक विशेष बाब म्हणून अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे :- 
शासन निर्णय :- दहशतवाद विरोधी पथकाचे तत्कालीन प्रमुख तथा विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक कै.हेमंत करकरे यांना उत्तेजनार्थ योजनेच्या अनुषंगाने विशेष गट विमा 
योजनेपोटी म्हणून रु.१० लक्षची रक्‍कम एक विशेष बाब म्हणून देय ठरवून ही रक्‍कम त्यांचे 
वारसांना अदा करण्यात यावी. 


CSathelstL 4\G.R/Kakare. bop 


2. याबाबत होणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन 
व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतात त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून तो मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक-८२/व्यय-७ दिनांक १० फेब्रुवारी, २००९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
श्‌ हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्रमांक-२००९०२१८१७४१२०००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


pong 


( अं.शा.घार्गे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 

प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
विशेष पोलीस महाविरीक्षक/सह पोलीस आयुक्‍त (दहशतवाद विरोधी पथक), मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ , मुंबइ. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. « 
सह सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव, वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव, गृह विभाग, (बीयुडी-१) मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन विशा-४ संगहार्थ, 
प्रत माहितीसाठी - 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा.मंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक. 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान सचिव (विशेष) (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


